शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ 

नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता 
देणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एनजीसी-२०२१/(१८५ /२१)/मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ ऑगस्ट, २०२१. 


संदर्भ: १. शासन निर्णय , उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी २०२१/ (9/29)/ मशि-४ 

दिनांक १५.०४.२०२१ 

२. शासन निर्णय , उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्र. न्यायाप्र २०२०/ (990/29)/ मशि-४ 
दिनांक २५.११.२०२० 

३. शासन निर्णय , उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्र.न्यायाप्र २०२०/ (७५/२१)/ मशि-४ 
दिनांक १७.०३.२०२१ 

४. शासन निर्णय , उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्र. न्यायाप्र २०१९/ (१७५/२१)/ मशि-४ 
दिनांक ०६.०७.२०२१, शुद्धिपत्रक दि.२७.०७.२०२१ 

५. शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी २०१७/(२९/१७)/ 
मशि-४,दि. १५.०९.२०१७. 


शासन निर्णय :- 

शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यास महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ 
अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ आणि संदर्भाधीन दिनांक१५.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये विहित 
केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार संदर्भ क्र.१ ते क्र.४ च्या शासननिर्णयानूसार इरादापत्र देण्यात आले आहेत. 

आता, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ (३) (च) अन्वये शौक्षणिक 
वर्ष २०२१-२२ साठी नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यास अंतिम मान्यता मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव सर्व अकृषी 
विद्यापीठांनी शासन मान्यतेसाठी शिफारशीत केले आहेत. संदर्भ क्र.५ येथील दिनांक १५.०९.२०१७ च्या 
शासन निर्णयामधील परिशिष्ट - "क” मध्ये विहित करण्यात आलेल्या निकषानुसार सदर प्रस्तावांची 
तपासणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ (३) (छ) 
नुसार शासनास असलेल्या अधिकारांचा वापर करुन खालील विवरणपत्रामध्ये नमूद केलेल्या नवीन 
महाविद्यालयांना शासनाने विहित केलेल्या wets acl adie अधीन राहून कायम विना अनुदान 
तत्वावर अंतिम मान्यता देण्यात येत आहे :- 


विवरणपत्र 


मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 


अ. । क्र. | संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 
क्र. 
१. | १ | महाराष्ट्र शौक्षणिक व आरोग्य विद्यानगरी ठाणे Gated साकेत लॉ कालेज, | विधी (३ वर्षे) (०.६०) 


विद्यानगरी, गट नं ३२६, मौजे, कांबरे, पोस्ट आवरे, शहापूर किन्हवली रोड, 
ता . शहापूर,जि. ठाणे. ४२१ ६०१ 

२. | २ | माजी आमदार दत्तुऱोठ पाटील शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, डि एस पी. । बी. ए. (0.920) 
कला, विज्ञान, विज्ञान आयटी व वाणिज्य महाविद्यालय, भूखंड क्र. २३, बी. कॉम. (०.१२०) 
सेक्टर ९, जीवन विद्या ज्ञानसाधना केंद्राजवळ, कामोठे, जि रायगड. बी. एस्सी (०.१२०) 
३. ।३ | समाजोन्नती शिक्षण संस्थेचे वाणिज्य महाविद्यालय, लोकमान्य टिळक रोड, | बी. कॉम 

गोखले कॉलेज जवळ, गोराई, बोरीवली (प.), मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(१८५/२१/मशि-४ 


मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 

अ. । क्र.  संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 

क्र 

४. | ४ | विद्या प्रसारक मंडळ,किन्हवली संचलित विधी महाविद्यालय, मु. पो. विधी (३ TY) (०.६०) 
किन्हवली ता. शहापूर, जि. ठाणे. ४२१ ४०३ 

५. | ५ | चिमा पाटील शिक्षण संस्थेचे कल्याणी पाटील डिग्री कॉलेज,धानीव, पोस्ट बी. ए. (०.१२०) 
पेल्हार, नालासोपारा (Y), ता. वसई, जि. पालघर.४०१ २०८ बी. कॉम. (०.१२०) 

बी. एस्सी. (०.१२०) 

६. | ६ | सहज जीवन एज्यूकेशन ट्रस्ट संचलित, आर. व्ही. पटेल कॉलेज ऑफ बी. ए. (०.१२०) 
सायन्स, कॉमर्स अन्ड आर्टस,प्लॉट ९, सेक्टर ४४, सीवूड (प), नेरूळ, नवी बी. कॉम. (०.१२०) 
मुंबई. ४०० ७०६ बी. एस्सी (०.१२०) 

७. |o | एस. के. पाटील शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित,डॉ. विलासराव देसाई कला | बी. ए. (0.920) 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय,मु. पो. पाट, ता कुडाळ, जि. सिंधुदूर्ग. ४१६ | बी. कॉम. (0.920) 
५२२ 

८. |८ | जोश एज्युकेशन फाउंडेशन बी. काम. 
संचलित आय. वी. वाय. वर्ल्ड कॉलेज,डॉ. ए. एस. गावडे मार्ग, नायडू (०.१२०) 
कॉलनी, पंत नगर, घाटकोपर (पू),मुंबई. Yoo ०७७ 

९. ।९ | कल्याण सिटीझन एज्यूकेडान सोसायटी संचलित बी. के. बिर्ला विधी विधी ३ वर्षे (०.६०) 
महाविद्यालय,बी. के बिर्ला महाविद्यालय रोड, मुरबाड रोड, कल्याण (प),जि. 
ठाणे. ४२१ ३०४ 

१०.| १० | कै. बाळाराम धर्मा पाटील शिक्षण संस्था संचलित, सुषमा पाटील वरिष्ठ रात्र | बी. ए. (0.920) 
महाविद्यालय, सेक्टर.११, प्लॉट नं ३९, कामोठे, ता. पनवेळ, जि.रायगड. बी. कॉम. (०.१२०) 

बी. एस्सी (०.१२०) 

११.| ११ | विद्या उत्कर्ष मंडळ संचलित, विद्या उत्कर्ष मंडळाचे कला, विज्ञान व बी. ए. (०.१२०) 
वाणिज्य महाविद्यालय, प्लॉट नं एस १६, एस १८ से १९/ २०, बेलापूर, नवी | बी. कॉम. (0.920) 
मुंबई. बी. एस्सी (0.920) 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ,पुणे 

अ. | क्र. | संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 

क्र 

१२. सहकार महषी कै. गणपतराव रभाजी औताडे पा. सामाजिक | १.मानवविज्ञान विद्याशाखा बी. ए. 
व शैक्षणिक मंडळ संचलित हिंदुहृदयसम्राट माननीय २.वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा बी. 
बाळासाहेब ठाकरे कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्याळय, | कॉम. 
पोहेगांव तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर. पिन . ३.विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा बी. एस्सी. 
४२३ ६०५ 

93.| 2. | आयर्स संचलित पी. आय. बी. एम. इन्स्टिट्युट फार इंडस्ट्री | बी.कॉम 
इंटिग्रेटेड स्टडीज ठिकाण/पत्ता : पिरंगुट, तालुका मुळशी, | (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
जिल्हा पुणे.पिन . ४१२ ११५ 

१४. ३ | आल इंडियाश्री. शिवाजी मेमोरिअल सोसायटी संचलित बी. बी. ए. 
ऑल इंडिया श्री. शिवाजी मेमोरिअल सोसायटीचे कॉलेज । (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
ऑफ बिझनेस अँडमिनिस्ट्रेशन, ठिकाण/पत्ता : केनेडी रोड, 
पुणे आर. टी. ओ. जवळ, (पुणे महानगरपालिका हद्द) 

१५.| ४ । सूर्यदत्ता एज्युकेशन फाउंडेशन संचलित बी. ए. (मानवविज्ञान विद्याशाखा) 
एससीएमआइआरटी नाईट कॉलेज ठिकाण/पत्ता : ३४२, बी. कॉम. (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
बावधन, (पुणे महानगरपालिका हद्द), पुणे, 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(१८५/२१/मशि-४ 


सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ,पुणे 
अ. | क्र. | संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 
क्र 
१६.| ५ | त्रिमू्ती पावन प्रतिष्ठान संचलित त्रिमूती कला, वाणिज्य | मानवविज्ञान विद्याशाखा बी. ए. 
विज्ञान महाविद्यालय ठिकाण/पत्ता : त्रिमूर्तीनगर, नेवासा । वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा बी. कॉम 
फाटा परिसर, तालुका नेवासा, जि. अहमदनगर, विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा बी. एस्सी. 
१७. ६ | दिफ्रेडस ऑफ दि डिप्रेस्ड लिंग, शेवगांव संचलित मानवविज्ञान विद्याशाखा बी. ए. 
निर्मलाताई काकडे आर्टस्‌, कॉमर्स अँण्ड सायन्स कॉलेज, =| वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा बी. कॉम 
शेवगाव तालुका शेवगांव, जिल्हा अहमदनगर. विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा बी. एस्सी. 
पिन . ४१४ ५०२ 
१८.| ७ | जुन्नर एज्युकेडान सोसायटी, जुन्नर चे शंकरराव बुट्टे पाटील | बी. एस्सी. (आय.टी.) 
महाविद्यालय तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे पिन .४१० ५०२ (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 
१९.| ८ | महात्मा फुले विद्या प्रतिष्ठान संचलित शांताबाई शिवराम | बी. ए. (मानवविज्ञान विद्याशाखा) 
पवार कॉलेज ठिकाण/पत्ता : आंबेगाव (बु), पुणे | बी. कॉम.(वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
महानगरपालिका हद्द, जिल्हा पुणे पिन ४११ ०४६ बी. एस्सी. (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 
२०.। ९ | क्रां. वसंतराव नारायणराव नाईक शिक्षण प्रसारक संस्था मानवविज्ञान विद्याशाखा बी. ए. 
संचलित क्रांतीवीर वसंतराव नारायणराव नाईक कला, वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा बी. कॉम. 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, सिन्नर विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा बी. एस्सी. 
पत्ता : सिन्नर,तालुका सिन्नर, जिल्हा नाशिक. पिन . ४२२ 
१०३ 
29.) १० | जोग एज्युकेशनल ट्रस्ट संचलित, पी. जोग लॉ कॉलेज मानवविज्ञान विद्याशाखा 
ठिकाण/पत्ता : मयूर कॉलनी, कोथरूड, (पुणे बी. ए. एलएल. बी. 
महानगरपालिका हद्द), पुणे, पिन .४११ ०३८ 
एस.एन.डी.टी. विद्यापीठ, मुंबई 
अ. । क्र. | संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 
क्र 
२२. |१ | बळीराजा बहुउददेश्ीय सेवाभावी संस्था संचलित देवगिरी महिला | विद्याशाखा 
महाविद्यालय,खापर पांगरी, ता. व जि. बीड ४३१ १२२. कला, वाणिज्य 
२३. | २ संघर्ष शाहरीव ग्रामीण विकास संस्था संचलित समर्थ विद्याशाखा 
महाविद्यालय, कुरूळा, ता. कंधार, जि. नांदेड, पिन.४३१ ७४२. । कला, वाणिज्य, विज्ञान, बी.डिझाईन 
२४. | 3 संघर्ष ठाहरीव ग्रामीण विकास संस्था संचलित जानकी विद्याशाखा 
महाविद्यालय, ता.अहमदपूर जि. लातूर ४३१ ५१५. कला, वाणिज्य, विज्ञान, बी.डिझाइन, 
गृहविज्ञान 
२५. | ४ | राजकुंवर बहुउददेशीय सेवाभावी संस्था संचलित, राजकुंवर विद्याशाखा 
महिला महाविद्यालय, धावडा ता. भोकरदन, जि. जाळना ४३१ | कला, वाणिज्य, विज्ञान 
११४. 
२६. |५ | राजकुंवर बहुउददेशीय सेवाभावी संस्था संचलित, शिवराज विद्याशाखा 
महिला महाविद्यालय, परतूर ता. परतूर जि. जालना ४३१ ५०१. | कला, वाणिज्य, विज्ञान 
२७. | ६ | बळीराजा बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, मातोश्री महिला विद्याशाखा 
महाविद्यालय, देवपे, ता. मुरबाड,जि. ठाणे,पिन.४२१ ४०१. कला, वाणिज्य 
२८. | ७ | दृष्टी सामाजिक सेवा संस्था संचलित, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई । विद्याशाखा 
फुले महिला महाविद्यालय नागपूर, जि. नागपूर कला, वाणिज्य, विज्ञान 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(१८५/२१/मशि-४ 


एस.एन.डी.टी. विद्यापीठ, मुंबई 
अ. । क्र. | संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 
क्र 
२९. | ८ | at. गोविद प्रभू बहुउद्देशिय संस्था, पी. एन. सरोदे महिला विद्याशाखा 
महाविद्यालय, सावली (वाघ), ता. हिंगणघाट, जि. वर्धा, पिन.४४२ | कला, विज्ञान, वाणिज्य 
३०१. 
३०. | श्री मोहटादेवी शिक्षण संस्था संचलित प्रगती महाविद्यालय विद्याशाखा 
तिसगाव, जि.औरंगाबाद ४३११०२. कला, वाणिज्य, विज्ञान 
३१. | १० | श्री. मन्मथस्वामी बहुउददेशीय सेवाभावी संस्था संचलित, | विद्याशाखा 
एकलव्य महाविद्यालय सातारा परिसर ता . व जि औरंगाबाद बी.डिझाइन 
४३१ ०१०. बी.सी.ए 
३२. | ११ | मानव विकास कल्याण प्रतिष्ठान संचलित डिफेन्स करियर | विद्याशाखा 
shen सिनीअर कॉलेज, Wey बंजार, खोजेवाडी, पो. | कला, वाणिज्य, विज्ञान 
आसेगाव, ता. गंगापूर जि . औरंगाबाद ४३१ १०९. बी.सी.ए 
३३. | १२ | जिजामाता ग्रामीण विकास व शिक्षण संस्था संचलित, सुप्रिया | विद्याशाखा 
महिला आर्टस्‌, कॉमर्स, सायन्स कॉलेज ता. जाफराबाद, जि. | कला, वाणिज्य, विज्ञान 
जालना, पिन.४३१ २०६. 
३४. | १३ | सरस्वती बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्थेचे काव्या महिला कला, वाणिज्य 
महाविद्यालय, ता. अंबेजोगाई जि.बीड 
३५. | १४ | राष्ट्रमाता --जिजाऊ सेवाभावी संस्था संचलित प्रेरणा महिळा | विद्याशाखा 
महाविद्यालय, शिरसाळा, ता. परळी, जि. बीड, कला वाणिज्य विज्ञान 
पिन.४३१ १२८. 
३६. | १५ | शिवबा प्रतिष्ठान संस्था संचलित, मातोश्री महिला महाविद्यालय, | विद्याशाखा 
ताव जि. जालना . ४३१ २०३. कला, वाणिज्य, विज्ञान 
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 
अ. | क्र. | संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 
क्र 
३७. |१ | अंजनेय वेलफेअर अँण्ड एज्युकेडान सोसायटी संचलित कर्मवीर । कला, वाणिज्य, विज्ञान 
भाऊराव पाटील कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, 
पुसेसावळी, ता.खटाव, जि.सातारा. 
३८. | २ | वैभव शिक्षण संस्था संचलित विधी महाविद्यालय, विटा, | विधी 
ता.खानापूर जि.सांगली 
३९. |३ | जनता शिक्षण मंडळ संचलित देवआशिष ला कॉलेज अरजुननगर | विधी 
ता.कागल जि.कोल्हापूर 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 
अ. | क्र. | संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव व | विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 
क्र पत्ता 
go.) १ | गुणवंत सार्वजनिक वाचनालय, नागपूर | 9) बी.ए. . १२० विद्यार्थी (माध्यम . मराठी) २ अनिवार्य भाषा व ४ 
WaT सायन्स, कॉमर्स अँन्ड आर्टस | ऐच्छिक विषयासह 
कॉलेज, WaT नागरी, नारा, नागपूर | २) बी.कॉम. . As per Syllabus . १२० विद्यार्थी (माध्यम . इंग्रजी) 
शहर, नागपूर ४४० ०१४. ३) बी.एस्सी. . १२० विद्यार्थी (माध्यम . इंग्रजी) . २ अनिवार्य भाषा 
व ५ ऐच्छिक विषयासह 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(१८५/२१/मशि-४ 


राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 
अ. । क्र. | संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव व | विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 
क्र पत्ता 
४१. २ | सेवासदन शिक्षण संस्था, नागपूर | १ बी.ए. १२० विद्यार्थी (माध्यम.इंग्रजी) . २ अनिवार्य भाषा व ४ 
सेवासदन आर्टस, कॉमर्स अँन्ड सायन्स | ऐच्छिक विषयासह 
सिनिअर कॉलेज, लेडी सत्यभामाबाई | २) बी.कॉम. . As per Syllabus . १२० विद्यार्थी . (माध्यम.इंग्रजी) 
कुकडे इमारत, उत्तर अम्बाझरी मार्ग, | ३) बी.एस्सी. . १२० विद्यार्थी (माध्यम . इंग्रजी) . २ अनिवार्य भाषा 
सीताबर्डी, नागपूर हाहर व ५ ऐच्छिक विषयासह 
४२. ३ | रामकिठान बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थेचे | 9) बी.ए. . १२० विद्यार्थी (माध्यम.मराठी) . २ अनिवार्य भाषा व ४ 
लोकप्रभा महाविद्यालय, नरखेड, नागपूर | ऐच्छिक विषयासह 
, ४४१ ३०४. 2) बी.कॉम. . As per Syllabus . १२० विद्यार्थी . (माध्यम.मराठी) 
३) बी.एस्सी. . १२० विद्यार्थी (माध्यम . इंग्रजी) . २ अनिवार्य भाषा 
व ५ ऐच्छिक विषयासह 
83.)8 | गुरूदेव राष्ट्रीय विकास संस्थेचे | १ बी.ए. . १२० विद्यार्थी (माध्यम.मराठी) . २ अनिवार्य भाषा व ४ 
प्रबोधनकर महिळा महाविद्यालय, | ऐच्छिक विषयासह 
रामटेक, नागपूर .४४१ ४०१. २) बी.कॉम. . As per Syllabus . १२० विद्यार्थी . (माध्यम.मराठी) 
३) बी.एस्सी. . १२० विद्यार्थी (माध्यम . इंग्रजी) . २ अनिवार्य भाषा 
व ५ ऐच्छिक विषयासह 
४४.। ५ | निखिलेश्वराय बहुउद्देशीय एज्युकेशन | १ बी.ए. . १२० विद्यार्थी (माध्यम.मराठी) .२ अनिवार्य भाषा व ४ 
सोसायटीचे सिंधुताई सपकाळ महिला | ऐच्छिक विषयासह 
महाविद्यालय, बडेगाव चारगाव, सावनेर, | 2) बी.कॉम. . As per Syllabus . 920 विद्यार्थी . (माध्यम.मराठी) 
नागपूर . ४४१ १०१. ३) बी.एस्सी. . १२० विद्यार्थी (माध्यम . इंग्रजी) . २ अनिवार्य भाषा 
व ५ ऐच्छिक विषयासह 
४५.। ६ श्री. किसनराव खोब्रागडे एज्युकेशन | १ बी.ए. . १२० विद्यार्थी (माध्यम.मराठी) . 2 अनिवार्य भाषा व ४ 
सोसायटीचे यडावंत महिला | ऐच्छिक विषयासह 
महाविद्यालय, वडसा रोड, लाखांदुर, | २) बी.कॉम. . As per Syllabus . १२० विद्यार्थी . (माध्यम.मराठी) 
भंडारा . ४४१ ८०३. ३) बी.एस्सी. . १२० विद्यार्थी (माध्यम . इंग्रजी) . २ अनिवार्य भाषा 
व ५ ऐच्छिक विषयासह 
४६.। ७ | at. गजानन बहुउद्देशीय संस्थेचे श्री. | १ बी.ए. . १२० विद्यार्थी (माध्यम.मराठी) . २ अनिवार्य भाषा व ४ 
गजानन महाराज महिला महाविद्यालय | ऐच्छिक विषयासह 
कला, विज्ञान व वाणिज्य, इंद्रप्रस्थ नगर, | 2) बी.कॉम. . As per Syllabus . १२० विद्यार्थी . (माध्यम.मराठी) 
aria, गोंदिया . ४४१ ९०२. ३) बी.एस्सी. . १२० विद्यार्थी (माध्यम . इंग्रजी) . २ अनिवार्य भाषा 
व ५ ऐच्छिक विषयासह 
४७.| ८ | सिटीझन अपलिफ्ट सोसायटीचे | १ बी.ए. १२० विद्यार्थी (माध्यम.मराठी) . २ अनिवार्य भाषा व ४ 
लोकसेवा महिला महाविद्यालय, सर्वे | ऐच्छिक विषयासह 
नंबर. ५३, मौजा.खैरी, तहसील 2) बी.कॉम. As per Syllabus. १२० विद्यार्थी (माध्यम.इंग्रजी) 
हिंगणा, नागपूर . ४४० ०२३. ३) बी.एस्सी. १२० विद्यार्थी (माध्यम . इंग्रजी) २ अनिवार्य भाषा व 
५ ऐच्छिक विषयासह 
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 
अ. | क्र. | संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 
क्र 
४८. i SI. पतंगराव कदम बहुउद्देशिय संस्था, संचलित दिपक आबा कला बी. ए. भाग.१ 
साळुंखे पाटील महाविद्यालय, कोळे मु. पो. कोळे, ता. सांगोला |। विज्ञान बी. एस्सी. भाग.१ 
जि. सोलापूर 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(१८५/२१/मशि-४ 


पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 
अ. संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 
क्र 
४९. के.ब. ई. चनशेट्टी गुरुजी प्रतिष्ठान संचलित ग्लोबल व्हिलेज । कला बी. ए. भाग.१ 
कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्याळय बोरामणी ५०३ /ब/, विज्ञान बी. एस्सी. भाग.१ 
महात्मा गांधी ग्लोबल व्हिलेज, बोरामणी, जि. सोलापूर वाणिज्य बी. कॉम. भाग.१ 
५०. युनिक एज्युकेडान सोसायटी, मुंब्रा, जि. ठाणे संचलित डॉ. कला बी. ए. भाग.१ 
SAGAS खान कॉलेज ऑफ आर्टस कॉमर्स अँन्ड सायन्स विज्ञान बी. एस्सी. भाग.१ 
४७०/१,४७०/२ होटगी कुंभारी बायपास रोड, कुंभारी, ता. द. वाणिज्य बी. कॉम. भाग.१ 
सोलापूर, जि. सोलापूर. 
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड 
अ. संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 
क्र 
५१. आदिवासी ठाकुरबुबा शिक्षण संस्था देठणा ता. जि. | कला, वाणिज्य, विज्ञान 
परभणी संचलित विठ्ठलला कळला, वाणिज्य आणि | बी.ए. अनिवार्य. इंग्रजी 
विज्ञान वरिष्ठ महाविद्यालय, लोणी (बु.) ता. पाथरी | व्दितीय भाषा .मराठी, हिंदी, संस्कृत, 
जि. परभणी ऐच्छिक विषय. इंग्रजी, मराठी, हिंदी, इतिहास, 
समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, भूगोळ, मानसशास्त्र, 
अर्थशास्त्र, संरक्षणशास्र 
बी. कॉम. (मराठी माध्यम) 
अनिवार्य. इंग्रजी 
व्दितीय भाषा. मराठी, हिंदी, संस्कृत 
ऐच्छिक विषय- विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमाप्रमाणे 
बी.एस्सी. अनिवार्य. इंग्रजी 
व्दितीय भाषा. मराठी, हिंदी, संस्कृत 
ऐच्छिक विषय .गणित, रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, 
प्राणीशास्त्र,वनस्पतीशास्त्र, फिडारी सायंस, 
जिऑलॉजी, डेअरी सायंस मायक्रोबायोलॉजी 
42. एम. SLY. फाउंडेशन लातुर . नांदेड संचलित बी.एस. एल. 
एम. डी. स्कुल ऑफ लॉ अन्ड रिसर्च, लातुर- एल.एल.बी. 
नांदेड राष्ट्रीय महामार्ग ३६१ कोळपा, ता. जि. 
लातुर 
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 
अ. संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 
क्र 
५३. स्वामी विवेकानंद शिक्षण प्रसारक बहुउद्देशीय संस्था, खामगांवचे | कला (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
गुंजकर कॉलेज, आवार, ता. खामगांव, जि. बुलडाणा वाणिज्य (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
विद्याशाखा) 
विज्ञान (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 
4g. स्वान शिक्षण व क्रिडा बहुउद्देशीय संस्थाचे श्री. जनार्धन रामचंद्र | कला (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
काकडे कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, कंकरवाडी, ता. | वाणिज्य (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
रिसोड, जि. वाशिम विद्याशाखा) 
विज्ञान (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(१८५/२१/मशि-४ 


संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 

अ. । क्र. | संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 

क्र. 

५५.। ३ | जनता बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडळ, कोंडाळा महाली, | कला (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
वाशिम स्व. कु. अर्चनाताई चव्हाण कला, वाणिज्य व ft.) वाणिज्य (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
मनोहरराव नाईक विज्ञान महाविद्यालय, कोंडाळा महाली, | विद्याशाखा) 
वाशिम विज्ञान (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगांव 

अ. । क्र | संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 

क्र. 

५६. डि भगिनी मंडळ संचलित कला व वाणिज्य महाविद्यालय, | बी.ए. 
चोपडा, ता.चोपडा, जि.जळगांव बी.कॉम. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 

अ. | क्र. | संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 

क्र. 

५७.| १ | जनविकास शिक्षण संस्था भोकरदन चे स्व. अँड. बी.ए., बी. काम., बी.एस्सी 
भाऊसाहेब देशमुख वरिष्ठ महाविद्यालय, जोमाळा, ता. । न्यायप्रविष्ट न्यायालयीन प्रकरण ६८१५/२०२१ 
भोकरदन जि. जालना मध्ये संस्था प्रतिवादी असल्याने त्यामधील 

अंतिम न्यायनिर्णयास अधीन राहून अंतिम 
मान्यता देण्यास येत आहे. 
अटी व शार्ती :- 


र 


सदर महाविद्यालयाची मान्यता ही शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार कायम विनाअनुदानित 
तत्वावर राहील. तसेच सदर महाविद्यालयाच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे वेतन व 
वेतनेतर दायित्व शासनावर असणार नाही. 


., नवीन महाविद्यालय/ संस्थेने त्यांच्या विभागीय सहसंचालकांकडे ते भविष्यात कोणत्याही 


परिस्थितीत अनुदानाची मागणी करणार नाहीत असे हमीपत्र रु.१००/- च्या नॉन ज्युडीशियल 
स्टॅम्प पेपरवर सादर करावे. 


. महाविद्यालये/ संस्थेने हमीपत्र सादर केल्याशिवाय आणि तसे विभागीय सहसंचालकांचे 


प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची प्रक्रीया सुरु करु नये. 


. महाविद्यालयाने, संबंधित विद्यापीठाने विहित केलेल्या निकषांनुसार व विद्यापीठ अनुदान 


आयोगाने विहित केलेल्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार अध्यापक / कर्मचारी वर्ग नेमणे आवश्‍यक असून, 
इतर सर्व आवश्‍यक पायाभूत सोयी उपलब्ध कराव्यात व त्याची खात्री विभागीय सहसंचाळकांनी 
करावी आणि तद्‌नंतरच उपरोक्त अट क्र. २ मधील प्रमाणपत्र विद्यापीठास द्यावे. 


. महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश देऊ नयेत. 
. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (ऑॅफिलिएहन ऑफ कॉलेजस बाय युनिव्हर्सिटीज) रेग्युलेशन, 


२००९ मध्ये महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याबाबत विहित निकषांची पूर्तता केल्याशिवाय 
संबंधित महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याची कार्यवाही विद्यापीठाने करु नये. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(१८५/२१/मशि-४ 


७. मंजूर करण्यात आलेल्या महाविद्यालयाने सक्षम प्राधिकरणाने विहीत केलेल्या कालमर्यादेत नॅक 
मुल्यांकन करुन घेण्यासाठी प्रयत्न करावा व याबाबत पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी संबंधित 
विद्यापीठाची राहील. 

८. लिगल एज्युकेडहन अधिनियम, २००८ व तद्‌नुषंगिक नियमांतील तरतूदीनुसार मान्यताप्राप्त 
नवीन महाविद्याळयाने बार कौन्सिळ ऑफ इंडियाची (8.७..) प्रकरणपरत्वे मान्यता/ 
संलग्निकरण घेण्याची कार्यवाही विहीत कालावधीत करावी. 

९. ज्या शैक्षणिक वर्षासाठी महाविद्यालय सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे, त्या 
शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालय सुरु करणे आवश्‍यक आहे. संलग्निकरण किंवा इतर शिखर संस्था/ 
केंद्रीय नियामक मंडळे यांची परवानगी मिळण्यास विलंब झाल्यामुळे जर महाविद्यालय त्या 
शैक्षणिक वर्षात सुरु होऊ शकले नाही तर, त्या शैक्षणिक वर्षाच्या पुढील शैक्षणिक वर्षात 
महाविद्यालय सुरु करणे अनिवार्य राहील. अन्यथा दिलेली परवानगी आपोआप रद्द समजण्यात 
येईल. 

३. संबंधित विद्यापीठाने संलग्नीकरण देण्याबाबत आवश्‍यक असलेली पुढील कार्यवाही करण्यापूर्वी हासन 
मान्यता आदेशांचे अवलोकन केल्याशिवाय व संबंधित विभागीय सहसंचालकाचे अट क्रमांक २ मधील प्रमाणपत्र 
मिळाल्याशिवाय संलग्नता देण्याची प्रक्रिया सुरु करु नये. विद्यापीठांनी संलग्नतेबाबतचा पूर्तता अहवाल 
संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना पाठवावा 


४. संबंधित विद्यापीठाने व विभागीय सहसंचालकांनी मंजूर करण्यात आलेल्या नवीन महाविद्यालयांचा 
नियतकालिक आढावा घेऊन सदर महाविद्यालयांमध्ये मंजुर विद्यार्थी संख्येच्या ५०% किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी 
दिसून आल्यास सदर महाविद्यालयांची मान्यता रद्द समजून तसे शासन व विद्यापीठाच्या माहितीने विभागीय 
सहसंचालकांनी आदेश काढावेत. मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल झालेल्या 
याचिका क्रमांक २४४६/२०१३ व २४४८/२०१३ मध्ये उपस्थित केलेल्या बाबी विचारात घेता या अटी संदर्भात 
आव्यक ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सबंधित विद्यापीठ व विभागीय सहसंचालक यांची राहील. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥६॥/१59॥॥9.9०५.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०८३०११५३३६९००८ असा आहे. हा आदेह डिजीटल 
स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, (09 गात 


hi 
cation dept, postalCode=400032 


2.5.4.20=d598800bebSed37ae09d78fff05921827 123426ec397 
hark 


Vasantrao Kharke imriccienesr ns 


re 
Date: 2021.09.02 19:44:26 +05'30 


(द. व. खारके) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त, राज्य सामायिक प्रवेशा परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे 
४. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण 
६. निवडनस्ती (मशि-४). 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


